आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी वितरण. 
(मागासवर्गीय कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी,२०२३. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ व दि.८.०२.२०२३. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, दि.२२.०४.२०२२, 
दि.२६.०४.२०२२ व दि.०६.०५.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि.२४.०६.२०२२, दि.२०.०७.२०२२, 
दि.८.०८.२०२२ व दि.२०.०९.२०२२, दि.३०.०९.२०२२, दि.१७.१०.२०२२, दि.१९.१०.२०२२ व 
दि.१८.०१.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन.क्र १ येथील दि.८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांकरीता सन २०२२-२३ या वर्षातील सुधारीत अंदाज 
निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीकरीता निधी वितरणाची मर्यादा विहित करण्यात आली आहे. तसेच या निधी 
वितरण मर्यादेनुसार निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर 
वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. या अनुषंगाने आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम 
खर्चातील विभागाच्या योजनांकरीता संदर्भाधीन.क्र २ येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत केलेला निधी, 
क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त सुधारीत अंदाज व शासन स्तरावरून प्रस्तावित सुधारीत अंदाज विचारात घेऊन 
उर्वरीत वितरणासाठी उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या रकाना क्रमांक ५ 
प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 
निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च 
करावा. 

3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळेळा निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पाळन करावे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्‍त इतर योजना/ 
बाबींकरीता अधिकचा निधी आवश्‍यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांचेमार्फत शासनास सविस्तर व 
स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


षु. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ व दि.८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन 


परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२०१२४३१०३७२४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०. 
११: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Tease रर व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa8a7 1 


D EVA RAM cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F61 7DED8E7182679ED107E63511160 
B2054D23D8173AD985ESB569ASB02CEASA, 
B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.02.23 15:11:38 +05'30" 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१७.२.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 

तरतूद वितरीत 

करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
a Q 3 | lk षु गी 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


| (०१)(०१) आदिवासी विकास | ०३-अतिकालीक भत्ता ९०० ३४२.०० | आयुक्त, 
आयुक्‍तालय-क्षेत्रीय यंत्रणांचे | ०६- दुरध्वनी, वीज व १०००० २६४२.०० | आदिवासी 
बळकटीकरण कार्यक्रम we) | पाणी शुल्क विकास, 
(२२२५१३९३) १०-कंत्राटी सेवा ६००० १८००.०० | नाशिक 
११-देशांतर्गत प्रवास ९००० १३५०.०० 
खर्च 
१३-कार्यालयीन खर्च १२०००० १२०००.०० 
१४- भाडे, पट्टी व कर १५००० ४५००.०० 
२७- लहान बांधकामे ४००० ११२०.०० 
२८-व्यावसायीक व ५००० २५०.०० 
विशेष सेवा 
एकूण (2224 9383) 4&8 800,00 २४००४.०० 
२ मोटार चालविण्याचे प्रशिक्षण (२२२५ । ३४-शिष्यवृत्या १०००० ३८००.०० | आयुक्त, 
१५७१) /विद्यावेतने आदिवासी 
३ (०१)(३३) वैद्यकीय व तत्सम ३४-शिष्यवृत्त्या व ७००००० ६५०००.०० | विकास, 
महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यावेतने नाशिक. 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती (२२२५३५२९) 
४ | (0228) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र | ०२-मजूरी R00 ६०००॥ आयुक्‍त, 
तपासणी (कार्यक्रम खर्च)(२२२५४१२२) | ०३-अतिकालीक भत्ता ३०० ७४.०० | आदिवासी, 
०६- दुरध्वनी, वीज व ४९५० १४८५.०० | संशोधन व 
पाणी शुल्क प्रशिक्षण 
१०-कंत्राटी सेवा ५०००० ५०००.०० । संस्था, पुणे 
११-देश्ांतर्गत प्रवास ४००० ६००.०० 
खर्च 
१३-कार्यालयीन खर्च ७७९६१ ३२२४.०० 
१४- भाडे, पट्टी व कर ८००० २४००.०० 
२४- पेट्रोल तेल व २७५० ५५०.०० 
वंगण 
एकूण (२२२५ ४१२२) १४८८६१.०० १३३९३.०० 
षु (०१५९) आदिवासी मुलांसाठी व | ०३-अतिकालीक भत्ता ४०० १५२.०० | आयुक्त, 
मुलींसाठी झासकीय वसतीगृह । ११- देशांतर्गत प्रवास १५००० १७५०.०० | आदिवासी 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५७२५) खर्च विकास, 
१३-कार्यालयीन खर्च ६०००० ६०००.०० नाशिक 
१४- भाडे, पट्टी व कर ६००००० १८००००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१७.२.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 
तरतूद वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| oa 2 3 | 8 ५ & 
१९-आहार खर्च १५००००० । २२५०००.०० 
एकूण (२२२५ 0७२५) २१७५४००.०० | ४१२९०२.०० 
& (09)(§0) आश्रमशाळा समुह(कार्यक्रम | ११- देशांतर्गत प्रवास ४०००० ६०००.०० | आयुक्‍त, 
खर्ची (२२२५७३४) खर्च आदिवासी 
१३- कार्यालयीन खर्च १००००० १००००.०० । विकास, 
१४- भाडे, पट्टी व कर १००००० २००००.०० नाशिक 
एकूण (२२२५ 0७३४) २४०००० ३६००० 
एकूण-२२२५ ३४४४१६१.०० | ५५५०९९.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ ३४४४१६१.०० | ५५५०९९.०० 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2d 
fa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635 


11160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CE 
ASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.02.23 15:11:58 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


